= सिध्दापराध प्रमाण 
वाढविण्यासाठी उपाययोजना 
करण्याकरिता समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीपीपी-२०१०/प्र.क्र.१२८/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : ३०.१२.२०११ 


वाचा :- गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.३०.०६.२०९० 


शासन निर्णय :- सिध्दापराध प्रमाण वाढविणे, तसेच प्रलंबित खटले कमी करण्याच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करण्याकरिता आणि शासनास शिफारशी करण्याकरिता प्रधान सचिव व विधी 
परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती रद्द 
करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१११२३०११०३४४१२४४००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


SO, 


(वि.वि.दपके) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

०७ महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

«७ अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७ प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

० प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

७ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

© सर्व पोलीस आयुक्‍त 


DoMGiGRzoxV/CR 224 Sidhapradh Iwp 


| संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

०७ विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७ विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य गुन्हा अन्वेषण विभाग, राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र 
(एस.सी.आर.बी.) महाराष्ट्र्‌ राज्य, पुणे 

०७ सह सचिव (विधी), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

© सर्व विभागीय आयुक्‍त 

० सर्व पोलीस आयुक्‍त 

७ सर्व जिल्हाधिकारी 

० सर्व पोलीस अधीक्षक 

० सर्व जिल्हा सरकारी वकील 

० सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 

० मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी /अवर सचिव 

७ मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

०७ सह सचिव (विशा-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

० निवड नस्ती (पोल-१०). 


19: MG GK bore CR 422 णम निता ४ 


